श्री.रविद्र नाईक, जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी, रायगड 
यांच्या बदलीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ १३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३ 
शासन आदेशा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमूद 
केलेल्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
१ श्री.रविद्र नाईक | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रायगड | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जळगाव या 
Rea जागी 


२. आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
कर्मचारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रायगड या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री.राजेंद्र अतनुर, तालुका 
क्रीडा अधिकारी, मानगाव यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१८२७५६८०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50 9a1 1b81ac560fcOd85bb 


Oebc377f46c4fc0040aae47 135, postalCode=400032, 


A S A R AJ | AV H A D 05AE42076719DOFCESDC8ACF3A44FBA 
5081 9DD0OD088B25A2D0D7CDE0256A48B0, 
=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
Date: 2023.08.22 18:51:41 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ १३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
५) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी 
६) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
८) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 
९) निवड नस्ती क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


